विभागीय / जिल्हा / तालुका क्रीडा संकुलांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र. ४१/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ मार्च, २०२२ 


१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग क्रमांक राक्रीधो 
२००३/ प्र.क्र. ११/क्रीयुसे-१, दि. २६.३.२००३ 

२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक राक्रीधो 
२००३/प्र.क्र. ११/क्रीयुसे-१, दि. २६.३.२००३ 

3) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. राक्रीधो-२००९/प्र.क्र. २५/०९/क्रीयुसे-१, 


दि. २१.०३.२००९ 

४) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.बैठक-२०१६/प्र.क्र.५१/क्रीयुसे-१, 
दि.२३.०६.२०१६ 

५) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. राक्रोधो-२०१९/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-१, 
दि. २३.०३.२०२२ 


६) राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दि. २३.०३.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 

प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण -२००१ नुसार महाराष्ट्र स्पोर्टस्‌ इन्फास्ट्रक्चर डेवळपर्मेट प्लॅन 
अंतर्गत राज्यात विभागीय / जिल्हा /तालुका क्रीडा संकुल स्थापन करण्यासंदर्भात संदर्भाधिन क्र. १ 
येथील शासन निर्णय दि. २६.०३.२००३ अन्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. 

क्रीडा संकुलांसाठी संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णय, दि.२१.०३.२००९ अन्वये विहित केलेल्या 
अनुदान मर्यादेमध्ये सुधारणा करुन संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णय, दि. २३.०३.२०२२ अन्वये 
खालीलप्रमाणे अनुदान मर्यादा विहित केली आहे. 


(9) ज्या विभागीय / जिल्हा / तालुका क्रीडा संकुलांना अद्याप प्रशासकीय मान्यता दिलेली नाही अथवा 
प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, तथापि प्रत्यक्ष बांधकाम सुरु झालेले नाही, अशा क्रीडा संकुलांबाबत 
अनुदान मर्यादा:- 


अ.क्र. | क्रोडा संकुल प्रकार सध्याची अनुदान मर्यादा (र.)  ।सुधारित अनुदान मर्यादा (रु.) 
ie “| तालुका क्रोडा संकुल १००.०० लक्ष ५००.०० लक्ष 

२ जिल्हा क्रोडा संकुल ८००.०० लक्ष २५००.०० लक्ष 

3 विभागीय क्रीडा संकुल २४००.०० लक्ष ५०००.०० लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र. ४१/क्रीयुसे-१ 


(२) ज्या विभागीय / जिल्हा / तालुका क्रीडा संकुलांच्या अंदाजपत्रकास / सुधारित अंदाजपत्रकास यापूर्वीच 
प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्याचे बांधकाम पुर्ण झाले आहे अथवा प्रगतीपथावर आहे/ अपूर्ण अवस्थेत 
आहे, अशा क्रीडा संकुलांबाबत अनुदान मर्यादा:- 


अ.क्र. | क्रोडा संकुल प्रकार सध्याची अनुदान मर्यादा (र)  ।सुधारित अनुदान मर्यादा (रु. 
ise. | तालुका क्रोडा संकुल १००.०० लक्ष ३००.०० लक्ष 

२ जिल्हा क्रोडा संकुल ८००.०० लक्ष १५००.०० लक्ष 

3 विभागीय क्रीडा संकुल २४००.०० लक्ष ३०००.०० लक्ष 


संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय दि. २६.०३.२००३ अन्वये राज्य क्रीडा विकास समिती, मा. मंत्री, 
क्रीडा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केळी असून याबाबत संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णय, 
दि. २३.०६.२०१६ अन्वये सुधारित आदेश दिले आहेत. राज्यात तालुका, जिल्हा व विभागीय क्रीडा संकुले, 
प्रादेशिक क्रीडा केंद्र उभारण्यास तांत्रिक, प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार सदर समितीस आहेत. विभागीय 
/ जिल्हा / तालुका क्रीडा संकुलांना व अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देणे, सुधारित अंदाजपत्रकांना 
प्रशासकीय मान्यता देणे व त्यांना निधी मंजूरी यानुषंगाने राज्य क्रीडा विकास समितीची बैठक 
दि. २३.०३.२०२२ रोजी झाली. याबाबतचे कार्यवृत्त संदर्भ क्र.६ अन्वये निर्गमित केले आहेत. सदर बैठकीत 
झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, विभागीय / जिल्हा /तालुका क्रीडा संकुलांच्या अंदाजपत्रकास / सुधारित 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. यानुषंगाने शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दि. २३.०३.२०२२ च्या बैठकीत संदर्भ क्र. ६ अन्वये घेतलेल्या 
निर्णयानुसार विभागीय / जिल्हा / तालुका क्रीडा संकुलांना, अंदाजपत्रक व सुधारित अंदाजपत्रकास 
याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर बैठकीत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या क्रीडा संकुलांचा 
तपशिल व त्यांच्या अंदाजपत्रकाची / सुधारीत अंदाजपत्रकाची रक्‍कम, प्रशासकीय मान्यतेची रक्‍कम याची 
यादी या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ठ “अ” मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे आहे. सदर क्रीडा संकुलांना निधी 
मंजूरी व वितरणाबाबत स्वतंत्रपणे आदेश काढण्यात येतील. 


२. सदर विभागीय / जिल्हा / तालुका क्रीडा संकुलांबाबत संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णय 
दि. 23.03.2022 मधील आदेशाचे तसेच क्रीडा संकुलांबाबत वेळोवेळी घेण्यात येणाऱ्या आदेशाचे पालन 
करणे आवश्यक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र. ४१/क्रीयुसे-१ 


३. सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय, दि. २६.०३.२००३ अन्वये राज्य क्रीडा 
विकास समितीस प्रदान केलेल्या प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२९१७३९१६३०२१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by Swati Madh 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
Wa | a hu ar > ICode=400032, st hi 
१60. 
be. 


bf5884958ee70015d36b35b2c07e9700F 
१०814 
serialNumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67cc1a9db4f8 
a n a d59bc9d8067628d62bcdc1 i 
Date: 2022.03.29 17:41:21 +05'30 


(41.4. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 

५. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

८. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
९. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्राळय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१०.अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

११.अपर मुख्य सचिव (महसुल), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१२.प्रधान सचिव (नगर विकास), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१३.मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

१४.मा. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

१५.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६.सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा व युवक सेवा संचाळनालयामार्फत) 
१७.सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 

१८. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/अर्थसंकल्प-८) मंत्राळय, मुंबई 

१९.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११), मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र. ४१/क्रीयुसे-१ 


परिशिष्ट - अ 
शासन निर्णय, क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.४१/क्रीयुसे-१, दि. २९ मार्च, २०२२ चे सहपत्र 
राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दि. २३.०३.२०२२ च्या बैठकीत तालुका क्रीडा संकुलांना दिलेल्या प्रशासकीय 


मान्यतेबाबत तपशिल 
तालुका क्रीडा संकुले 
(रु. लाखात) 
अक्र तालुका क्रीडा संकुल मान्यता दिलेली 
अंदाजपत्रकीय रक्‍कम 
| वर्धा, जि. वर्धा ५५२. १८ 
२ खंडाळा, जि. सातारा ५०० 
३ | दौंड, जि.पुणे goo 
aa पाचोरा, जि. जळगाव &९९.६९ 
५ वडवणी, जि. बीड ९५७.३६ 
& केज, जि. बीड १११०. ९८ 
| माजलगाव, जि. बीड 963.96 
८ | वैजापूर, जि. औरंगाबाद 49.38 
९ सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग ४९५.६१ 
a o । पुरंदर, जि. पुणे ५५८.५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


